“परभणी जिल्ह्यातील कुंभारी फाटा ते रामपूरी रस्त्यावर 
तीन पुलाचे जोड रस्त्यासह बांधकाम करणे(इजिमा ५७)” 
या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी प्रदान 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक - सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.३९६/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जुले, २०१९ 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.३९६/रस्ते-५, दि.१४ जून, २०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक 


१. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.३९६/रस्ते-५, दि.१४ जून, २०१९ 
मधील पृष्ठ क्र. २ वरील परिच्छेद क्र. ३ अन्वये नमूद केले आहे की- 


सदर कामावरील खर्च लेखाशीर्ष ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ०३ राज्यमार्ग ८००, इतर 
खर्च या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे 


सदर कामावरील खर्च लेखाशीर्ष ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ०४ जिल्हा व इतर मार्ग 
८००, इतर खर्च या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


oe सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२३१२१६४८१३१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by TOPALE SURENDRA LAXMAN 


प 
DN: c=IN, ht 
2.5.4.20=3b60595b 121 5fb7 00aff96f68466c3b3f1 7b82848a5ea51adab 


2261609, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=82b155e59050cd82b8c843990e099a4b42f5a1ceb4281 
LAXM A N 47d1cfff2eff00b3a4b, ou=PUBLIC WORKS , o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=TOPALE SURENDRA LAXMAN 
Date: 2019.07.23 12:29:31 +05'30' 
(सु. ल. टोपले) 
उपसचिव, रस्ते 


प्रत, 


१. महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 

२. महाळेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
३. महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 

४. महाळेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः - सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.३९६/रस्ते-५ 


वित्त विभाग, (व्यय-११) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 

Paste कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१०. संचालक,माहिती तंत्रज्ञान व समन्वय केंद्र,पुणे 


on ७ -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


